RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५ , अंक ८३ ( २) ] 


बुधवार , जून २६, २०१ ९ / आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


. 


असाधारण क्रमांक १ ९ ६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ जून २०१ ९ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम . 


. 


क्रमांक खाक्षेस-२०१६/ प्र.क्र . २५१ ( एल.बी. ५१) -ए/ रस्ते-८. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम (१ ९ ५५ चा ५५) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम १८ च्या पोट -कलम ( १) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा, आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने , शासन अधिसूचना, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस -२०१६ / प्र.क्र .२५१ ( एल.बी .५१)-ए/ रस्ते -८ , दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) द्वारे , सार्वजनिक प्रयोजन असलेल्या नागपूर -मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग ( महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग ) 
[ राज्य महामार्ग (विशेष ) क्र .२] (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त महामार्ग ” असा करण्यात आला आहे) याचे बांधकाम, देखभाल, व्यवस्थापन 
किंवा कार्यान्वयन करणे यांसाठी, उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेली जमीन संपादनाचे घोषणापत्र प्रसिद्ध केले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , उपविभाग नागपूर ( ग्रामीण), जिल्हा नागपूर यांनी उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, हिंगणा यांचेकडील 
सुधारित संयुक्त मोजणी अहवालाच्या अनुषंगाने मौजे दाताळा, तालुका हिंगणा येथील जमिनीबाबत उक्त अधिसूचनेबाबत शुद्धिपत्र निर्गमित 
करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे; 


. 


. 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम ( १ ९ ५५ चा ५५ ) याच्या कलम १८ च्या पोट - कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा, आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , या अधिसूचनेसोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीच्या रकाना (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या गावांच्या बाबतीत , त्या अनुसूचीच्या रकाना ( ३) मध्ये नमूद केलेला भूमापन 
क्रमांक / गट क्रमांक असलेल्या जमिनी, रकाना ( ४ ) मध्ये अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रामध्ये दुरुस्ती करून , त्या अनुसुचीच्या रकाना (५ ) मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेले सुधारित क्षेत्र हे , उक्त महामार्गाचे बांधकाम, देखभाल, व्यवस्थापन किंवा कार्यान्वयन करणे यांसाठी संपादित करण्यात येईल असे 
घोषित करीत आहे. 


~ 


( १ ) 


भाग चार - ब -१९६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून २६, २०१ ९ / आषाढ ५ , 


शके १ ९ ४१ 


अनुसूची 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


अ.क्र . 


गाव 


तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर 

अधिसूचित क्षेत्र 

( हेक्टर आर .) 
( ३ ) 

( ४ ) 


भूमापन क्रमांक / 

गट क्रमांक 


सुधारित क्षेत्र 


( हेक्टर आर . ) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


दाताळा 


१८ / अ / १ 


०.८१ 


०.८४ 


२ 


दाताळा 


१ ९ / अ / २ 


०.३६ 


०.४३ 


my 


दाताळा 


१९ / ई 


०.३३ 


०.४५ 


४ 


दाताळा 


१ ९ / फ 


०.५२ 


०.६१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ . अ. सगणे, 
शासनाचे सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून २६, २०१ ९ / आषाढ ५ , 


शके १ ९ ४१ 


३ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , Dated the 26th June 2019 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HIGHWAYS ACT. 


No. PPP - 2016 /CR - 251 (L.B.51)-A / Road -8. — Whereas , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of section 18 of theMaharashtra Highways Act (LV of 1955 ) (hereinafter referred to as “ the said 
Act"), and all other powers enabling it in thatbehalf, the GovernmentofMaharashtra had , vide Government 
Notification , Public Works Department,No.PPP - 2016 /CR -251 (L.B.51)-A / Road -8 , dated the 6th December 
2018 (hereinafter referred to as “ the said notification ”), declared the land asmentioned in the Schedule 
appended to the said notification , should be acquired for a public purpose i.e. for building ,maintenance , 
management or operation of the Nagpur-Mumbai Super Communication Expressway (Maharashtra 
Prosperity Corridor) (State Highway ( Special) No.2 ] (hereinafter referred to as the said Highway ") ; 

And whereas , the Sub - Divisional Officer, Sub - Division Nagpur ( Rural), DistrictNagpur, has submitted 
the proposal for issuance of corrigendum to the said notification regarding the land at Village Datala , 
Taluka Hingna , in accordance with amended Joint Measurement Survey Report of the Deputy 
Superintendent of Land Records, Hingna ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 18 of the Maharashtra 
Highways Act (LV of 1955 ), and of all other powers enabling it in this behalf,the Government of Maharashtra , 
hereby declares that in respect of the Villages specified in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto , 
the land bearing Survey Numbers/Gat Numbers mentioned in column ( 3) thereof, after the correction in the 
notified area specified in column (4 ), the amended area specified in column (5 ) of that Schedule , shall be 
acquired for building, maintenance , management or operation of the said Highway . 


Schedule 


Description of land to be acquired 


Taluka Hingana, District Nagpur 


Sr. No. 


Village 


Survey Number / 
Gat Number 

(3 ) 


Notified Area 
(Hectare Are .) 

( 4 ) 


Amended Area 
(Hectare Are .) 

(5 ) 


(1 ) 


( 2 ) 


1 


1 


Datala 


18 / A / 1 


0.81 


0.84 


2 


Datala 


19 / A / 2 


0.36 


0.43 


3 


Datala 


19 / E 


0.33 


0.45 


4 


Datala 


19 / F 


0.52 


0.61 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. A. SAGANE , 


Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED ATGOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR DR .NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


